आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या 
अधिपत्याखालील पदांना मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ २०१२/प्र.क्र.१०२/पदुम ९, दि.३०/०८/२०१४. 
२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४२०/प्र.क्र.५१/पदुम ९, दि.०२/११/२०२०. 
३) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४२०/प्र.क्र.५१/पदुम ९, दि.०६/०१/२०२१. 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./ दि.१५/०२/२०२१. 
५) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२०२०-२१/२१-२२/१२७८, 
दि.२५/०२/२०२०. 


) 
) 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये आयुकत, दुग्धव्यवसाय यांच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधातील मंजूर ४०९७ पदांपैकी १७३१ पदे “स्थायी” व ८१९ पदे “अस्थायी” करण्यास मान्यता 
प्रदान केली आहे. आयुक्‍त कार्यालयाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रान्वये एकूण ९२० अस्थायी पदांना 
तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निर्माण केलेल्या ११९ वैयक्तिक पदांना मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव सादर HS आहे. याशिवाय सन २०१४ मध्ये पदांच्या आढाव्यात अतिरिक्‍त ठरवलेल्या २६० 
पदांपैकी सध्या कार्यरत असलेले ८१ कर्मचारी व सन २००३ मधील अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेली व 
समायोजन न झालेली २२ कर्मचारी अशी एकूण १०३ पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, 
दुग्धव्यवसाय या कार्यालयाकडुन शासनास सादर करण्यात आला आहे. 

उपरोक्त पदांव्यतिरिक्‍्त अतिरिक्त ठरवण्यात आलेल्या व समायोजन मान्य केलेल्या ४५२ 
पदांमधीळ ६० प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असुन १०० पदांचे समायोजन अद्यापि न झाल्याने सदर १६० पदांनाही 
मुदतवाढ मिळण्याची विनंती संदर्भाधीन क्र. ५ येथील पत्रान्वये करण्यात आलेली आहे. सदर मुदतवाढ 
द्यावयाच्या एकत्रित पदांची संख्या ११८३ (९२०--१०३--१६०) इतकी आहे. आयुक्त दुग्धव्यवसाय यांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावानुषंगाने ११८३ पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


area निर्णय :- 


शासन या निर्णयान्वये आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी संदर्भाधीन क्र. ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील एकूण ११८३ पदांना 
दि.०१/०२/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देत आहे. सदर पदांचा गोषवारा 
विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 


सदर RA निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.१५/०२/२०२१ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०२१८१७४९८३०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UJWAL 1110000. 
BHALCHANDRA 0200000000. 
SALVI Boe ee ne तिशी 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ . 


AD 


) 

) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 

) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 

) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


3 


ee 


o~ 


4 


अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्वी मुंबई.५१. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 

प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 

सर्व शासकीय दूध योजना, 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 

११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

१३) आयुक्‍त पश्युसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

१४) व्यवस्थापक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 

१४) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


£33) 


9 


won 


१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्‍त ठाणे, 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग ( वित्तीय सुधारणा) / 

२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६. 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 


विवरण पत्र “अ 


(शासन निर्णय क्र.दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९, दि. ०२/०३/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 


अ.क्र कार्यालय / शासकीय दूध योजनेचे नांव दि.३१.१.२०२१ दि.०१.२.२०२१ ते 
पर्यत पदांना मंजूरी । दि.३१.०८.२०२१ 
प्राप्त पर्यत मंजूरी 
आवश्यक पदे 
अस्थायी अतिरिक्‍त | अस्थायी । अतिरिक्‍त 
| २ ३ poe 4 द 
ष्य शा.दू.यो., अहमदनगर व शित. केंद्र, ब्राम्हणवाडा, तिसगांव, | go | १४ णं 
अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण 
२ शा.दू.यो., वणी व शासकीय शितकरण केंद्र, वणी | a | ० p= ६ po - | 
३ शा.दू.यो., धुळे व शित. केंद्र, तळोदा, नंदूरबार व साक्री ठं | १८ aa 
ca शासकीय दूध योजना, चाळीसगांव. ०२ | - | a | | - 
५ शा.दू.यो., नाशिक व शासकीय शितकरण केंद्र, चांदवड २१ | | & aa 
६ 'शा.दू.यो., परभणी व ala शित. केंद्र, गंगाखेड, feats} | ६२ ९ 9 ६ 
ie शा.दू.यो., औरंगाबाद व शित. केंद्र, कन्नड, जालना, वैजापूर, ५७ टू २१ 9 
Res 
८ 'शा.दू.यो., भूम व शासकीय शितकरण केंद्र, परांडा ४२ 9 9 4 
९ शा.दू.यो., नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी 4d १४ | a | ० १४ 
१० | शा.दू.यो.,बीड व शितकरण केंद्र,आंबेजोगाई, केज, माजलगांव । ६३ १६ १२ १५ 
las १ 'शा.दू.यो., उदगीर व शित. केंद्र, उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, ९७ २१ २४ २० 
निलंगा 
१२ शा.दू.यो., नांदुरा व शित. केंद्र, मातोळी, चिखली, खामगांव १३ ॥ ळे... ३ | - 
१३ शा.दू.यो., अकोला व शासकीय शितकरण केंद्र, वाशिम ५३ २ q¢ २ 
| ae | शा.दू.यो., अमरावती व शितकरण केंद्र, परतवाडा, मोर्शी ०९ 3 ६ ३ 
१५ LGA, यवतमाळ व शितकरण केंद्र, पुसद, मारेगांव २० a | 8 a 
१६ ।शा.दू.यो.,गोंदिया व शित.केंद्र, भंडारा, तुमसर, HART, | ८२ | १९ णि 
सातगांव 
| ao | शा.दू.यो., चंद्रपूर व शितकरण केंद्र, नागभिंड, कन्हेरी ७७ शिव १५ 1 -_| 
१८ ।शा.दू.यो., वर्धा व शासकीय शितकरण केंद्र, मनसर. ५१ ae | १७ po - 
१९ शा.दू.यो., मिरज व शितकरण केंद्र, जत, शिराळा १५१ 4 ४९ ४ 
२० 'शा.दू.यो., पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, इंदुरी (मावळ) ४५ २५ ९ २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४२०/प्र.क्र.५१/पदुम-९ 


२१ शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केंद्र, 4 8 4 | - | 
२२ शा.दू.यो.,सोलापूर व शितकरण केंद्र,बार्शी, अकलूज, सांगोला ११ | १ ३ 4 | oa 
२३ 'शा.दू.यो., सातारा व शितकरण केंद्र, वडूज, पारगांव, फळटण | ३५ Poa १४ १ 
२४ शासकीय दूध योजना, महाड 9 | - g | - | 
२५ शा.दू.यो., रत्नागिरी व शितकरण केंद्र, सडवली, लांजा २७ | - ८ | - 
२६ शासकीय दूध योजना, चिपळूण १२ | - 3 po - 
२७ झासकीय दूध योजना, कणकवली व शित.केंद्र. कोलगांव १५ po - ८ P= 
२८ शासकीय दूध योजना, खोपोली १० | ० pa 2 P- 
२९ शासकीय दूध शितकरण केंद्र, सरळगांव ६ | - ६ | - 
३० 'पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर | a | ० ३ 4 | - 
३१ प्रकल्प अधिकारी, दापचरी व शितकरण केंद्र, दापचरी ७६ Poa २३ Poa 
३२ प्राचार्य,दुग्धव्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका a णि | | 
अभ्यासक्रम, दापचरी 
३३ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) १५९ 8 30 | - | 
38 २९ जिल्हय़ाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास 263 २ ७२ शि 
अधिकारी कार्यालये 
३५ बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना १९ णि | | 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 
३६ आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना २१ णं १२ णं 
देण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 
३७ दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वैयक्तिक पदे १२२ | - ११९ 1 -_| 
३८ ।आयुक्‍्त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी १०० | ०० | - | 34 P= 
३९ बृहन्मुंबई दूध योजना, आरेकुर्ला/वरळी/ ५९५ १७५ २३३ १५४ 
४० नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव २२ | - | aa | | - | 
४१ | प्राचार्य,दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे २८ | - १२ po - 
४२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव, मुंबई. । ५८ २ ४४ २ 
एकूण - २६११ ३१५ ९२० २६३ 
UJWAL DN CN DJWAL BHALCHANDRA SALI C= IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


BHALCHANDRA SALVI BABBAGE, OU = AGRICULTURE AND ADF 


EPARTMEMT 
Date: 2021.03.05 16:13:07 +05'30" 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


